औरंगाबाद (प्रादेशिक) वनवृत्तातील 2 राजपत्रित 
अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एफएसटी ०३/२३/प्र.क्र.५७/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.२६ (२२-२३)/२०२, दि.२५.०१.२०२३. 
२) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६१/फ-४, दि.२६.०९.२०२२ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ 


शासन निर्णय :- 
औरंगाबाद वनवृत्तातील २ (दोन) राजपत्रित अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते 


दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. 


२. औरंगाबाद वनवृत्तातील २ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र 


राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 


३. उक्त परिस्थितीत औरंगाबाद वनवृत्तातील २ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) 


दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी 


देण्यात येत आहे. सदर मंजुरी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 


आ.पु.क.,दि.०८.०२.२०२३ मधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. सदर 


मुदतवाढ महसूल व वन विभागाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या 


आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी ०३/२३/प्र.क्र.५७/फ-४ 


४. 


सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा 


व त्याखालील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मंजुर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


षु. 


औरंगाबाद वनवृत्त कार्यालयातील २ पदे 


प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौण शीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 
०१ संचालन व प्रशासन 
उपगौण शीर्ष (09)(02) प्रादेशिक वनसंरक्षण (२४०६ ००४२ ०१) 
वेतन 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.०८.०२.२०२३ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०३२०२०२३०३४७१९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


सोबत :- विवरणपत्र "अ 


८) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VINAYAK SHASHIKANT 
JAKHALEKAR 


(वि. ह. जाखलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), औरंगाबाद वनवृत्त, औरंगाबाद (५ प्रती) 

विभागीय वन अधिकारी, परभणी वन विभाग, परभणी/बीड वनविभाग, बीड/ 
औरंगाबाद वन विभाग, औरंगाबाद/उस्मानाबाद वनविभाग, उस्मानाबाद. 

ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी ०३/२३/प्र.क्र.५७/फ-४ 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएसटी क्र.०३/२३/प्र.क्र.4७/फ-४ 


दि.२०.०३.२०२३ 
विवरणपत्र "अ' 
औरंगाबाद वनवृत्तातील २०२३-२४ यावर्षातील दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यत पुढे 
चालू ठेवण्यात आलेली २ (दोन) राजपत्रित अस्थायी पदांची यादी 


स्तंभ क्रमाक ३ मधील 

पद/पदे ज्या झासकीय 

आदेशान्वये निर्माण केली त्या 

आदेशाचा क्रमांक आणि | चाळू ठेवली होती त्याचा 

दिनांक क्रमांक आणि दिनांक 

ह्य 
औरंगाबाद विभाग 

विभागीय वन शा.नि.क्र.एफएसटी- शा.नि.क्र. एफएसटी 

अधिकारी ०१/१३/प्र.क्र.८/फ-२ ०२/२०/प्र.क्र.६१/फ-४, 

(नियोजन व दि.२९.८.१९८३ दि.२६.०९.२०२२ 

मुख्यालय) 

विभागीय वन शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी 

अधिकारी (तेंदु ५१८७५/७१४६/फ-१ ०२/२०/प्र.क्र.६१/फ-४, 

व इतर) दि.२२.२.१९७६ दि.२६.०९.२०२२ 


स्तंभ क्र.३ मधील पद/पदे 
२०२२-२३ यावर्षी ज्या 
शासकीय आदेशान्वये पुढे 


अस्थायी 
पदांची 


पदाचे नाव 


शा.नि.क्र.एमएफएस- 
२००९/२०१३/प्र.क्र.२६४/फ- 
८, दि.२२.१२.२०११ अन्वये 
उ.वि.व.अ. पदाची श्रेणीवाढ 
वि.व.अ. अजी करण्यात 
आली आहे. 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


